सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन शाजापाचा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २५-१ , २०२० : आषाढ , ४-१० , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - ०७ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, 

पृष्ठे 

भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा (भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ५१ 

ते 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५३ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


८११ 


८१४ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती 

इत्यादी 


१ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १९ ( १ ) खालील अधिसुचना 

जिल्हाधिकारी, बीड , यांचे कार्यालय , जि.बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र .०६ शेपवाडीता.अंबाजोगाई.जि.बीड . साठी भुसंपादन 

क्रमांक -२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ १९/ २००६:-ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १)व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ-२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा, अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्याचे, कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
औ . भाग १-२६ 


अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन ,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र . 
४ बीड मु.अंबाजोगाई यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता अंबाजोगाई जि.बीड . 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


०१७ 


२ 


०.१ ९ 
०.०८ 


३ 


६६/३ पै 
६६/३ पै 
६६/३ पै 
६ ९ / २ पै 
६ ९ / २ पै 
६ ९ / १ पै 
११३ पै 


५ 


०.९ ८ 
०.६३ 
०७० 


६ 


७ 


००१ 


- 


एकुण 


२.७६ 


८११ 


८१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून/ जुलै २५-१, २०२० : आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


०.३० 


३० 
३० 
३० 


०.३० 
०.३० 
०.३२ 


३०/१ 
३०/६ 
३०/३ 


०.३० 


०.३२ 


३० 


०.४१ 


३०/३ 


०.४१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता.अंबाजोगाई.जि.बीड . 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णनः-पाझर तलाव क्र .६ शेपवाडीता अंबाजोगाई जि.बीड . 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०६ 

शेपवाडीता अंबाजोगाई.जि.बीड. 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


५ 


99 


१.१४ 


११/ क 


०.७ ९ 


११ / अ 


०.१६ 


११/ ब 


०.९ ५ 


अ.क्र . 


लागु नाही 


स्वाक्षरीत/ 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :-उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा .प्र .४ बीड 
मु.अंबाजोगाई यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 


दिनांक : / ०६/ २०२० 
ठिकाण : - बीड 


क्र .२०१६/ भुसं /कक्ष-२/ सीआर-३८:- जिल्हाधिकारी 
उसमानाबाद यांची भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम 
१९ ( १ ) अनवये अधिसुचना क्र .२०१६/ भुसं/ कक्ष-२/सिआर -३८ 
दि .१०.० ९ .२०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन , राजपत्र भाग-१ , पुरवणी विीग 
औरंगाबाद दि.१३-१९ डिसेंबर २०१८ च्या पृष्ट क्रमांक ( १७६६,१७६७ ) 
वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी. 


जिल्हाधिकारी बीड करिता 


२ 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भूम यांजकडून 

शुध्दिपत्रक 
क्र . २०१६/ भू . स ./ सीआर-०७ उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी ,भूम यांची भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम 
११ खालील अधिसूचना क्र . २०१६ / भूसं / सीआर/ ०७ दि .२९ .०१.२०१८ 
अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद 
दिनांक ०७.०३.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ४३८,४३ ९ ,४४० ) वर प्रसिध्द 
झालेली तसेच कलम ११ खालील शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दि .०८.०५.२०१९ रोजी पृष्ठ क्र .४०७ वर प्रसिध्दी झालेली गट व 
क्षेत्राबाबतची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी. कृष्णा मराठवाडा सिंचन 
प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , 
जेजला चिंचपुर कालवा मौ.जेकटेवाडी ता.परंडा 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ टप्पा 
क्र .३ ( ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य हिवर्डा कालवा मौजे वालवड ता.भुम 

जि.उस्मानाबाद 
मौजे वालवड 

जि.उस्मानाबाद 

करीता 
वाचावे 


ता.भुम 


अ.क्र . 


करीता 


वाचावे 


क्षेत्र हे.आर 


भुमापन/ गट | क्षेत्र हे.आर | भुमापन/ गट 
नंबर 

नंबर 


१ 


७१/१ 


०.२७ 


६७/१ 


०.२७ 


२ 


७१/१ 


०.१६ 


६७/१ 


०.१६ 


क्षेत्र हे . 


७१/२ 


०.३६ 


६७/२ 


०.३६ 


एकुण 


०.७ ९ 


एकुण 


०.७ ९ 


गांव जेकटेवाडी ता.परंडा जिल्हा उस्मानाबाद 
करिता 

वाचावे 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

आर स.नं./ ग.नं 

क्षेत्र हे . आर 
१ ६/१ ०.८६ 

६/१ 

०.८६ 
६/१ ०.०३ 

६/२ 

०.०३ 
६/१ ०.३५ 

६/२ 

०.३५ 
२ ६/२ ०.११ 

६/१ 

०.११ 
६/२ ०.०७ ६/१ 

०.०७ 
६/२ ०.७३ 

६/२ 

०.७३ 
३ ७ २.७० ७ / अ 

२.७० 


स्वाक्षरीत / 
(दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २५-१, २०२० : आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ , 


८१३ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव क्र .२ तिंत्रज ता.भूम जि.उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव क्र .२ तिंत्रज ता.भूम जि.उस्मानाबाद या 
प्रकल्पामुळे मौ.तिंत्रज व अंतरवली ता.भूम शिवारातील 

क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- पाझर तलाव क्र .२ तिंत्रज ता.भूम मुळे भुम 
तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रास अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव - अंतरवली तालुका- भुम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 
निरंक 

निरंक 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


०१ 


४ 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , यांजकडून 
२०१८ / भूसं /कक्ष-२/सिआर -१७ :- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त अधिनियम असा केला आहे) याच्या कलम ११(०१) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र ./ ७७/ अ-२ दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या 
तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव : - अंतरवली 

तालुका:-भूम 
जिल्हा :- उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 
२ 

३ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ) 

दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची 
अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .-३/ अ -२ नुसार उक्त 

अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक :- २५.०१.२०२० 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत / 
(दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


१ 


१३२ 


०.०५ 


एकुण 


०.०५ 


स्वाक्षरीत / 
(दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


८१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जून/ जुलै २५-१, २०२० : आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


बुधवार दिनांक २४ जुन २०२० : आषाढ ३, शके १९ ४२ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३ ] 


बुधवार , दिनांक २४ जून २०२० : आषाढ ३ , शके १ ९ ४२ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद , यांजकडून 


औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सन २०१८-२०१९ 


अधिसूचना 


१ ९ ६६ आणि १ ९ ८१ अन्वये परिपत्रक क्र.संगण -१० ९ ५- सीआर-२ ९५४-५७ 
दिनांक २५ / ०१ /१९९५ द्वारे देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार औरंगाबाद 
जिल्हा परिषदेचा सन २०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल 
तयार करण्यात आलेला आहे . 

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा दिनांक २०/०३/२०२० 
रोजी संपन्न झाली . या सभेतील ठराव क्रमांक ( ३४४ ) अन्वये जिल्हा 
परिषदेच्या सन २०१८-२०१९ च्या एकत्रित अहवालास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन 
अहवाल ) प्रसिध्द करणे नियम १९ ६४ चे नियम ९ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे . 


जाक्र .२०२०-जिपऔ.- ४ -प्रशासन- कावि-१८३७ दिनांक २४ / ०६/ २०२०. 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९ ६१ वे कलम १४२ 
अन्वये व महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने वार्षिक 
प्रशासन अहवाल प्रसिध्द करणे संबंधिताचे नियम १ ९ ६४ सुधारीत नियम 


ठिकाण , औरंगाबाद , दिनांक २४/०६/२०२० . 


( डॉ . मंगेश गोंदावले ) भा.प्र.से., 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , औरंगाबाद . 


( श्रीमती मिना रामराव शेळके ) 

अध्यक्षा 
जिल्हा परिषद , औरंगाबाद . 


औ.भाग १ अ ( असा.) १३ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . १४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून / जुलै २५-१ , २०२० : आषाढ , ४-१० , शके १९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


करणे बाबत . 


१ 

क्रमांक ११ विटभट्टी ( Brick Kins ) आरक्षीत १० हेक्टर ३६ आर 
सहायक संचालक , नगररचना , 

एवढी गट क्रमांक २१८ मधील क्षेत्र आरक्षणमुक्त करुन ते रेशीम अंडी 
महानगरपालिका , औरंगाबाद यांजकडून 

निर्मीती केंद्र, जिल्हा रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद साठी मंजुर विकास 

योजनेतील आरक्षणात म.प्रा.व.न.र अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३६ अन्वये 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम -३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मंजुरी प्रदान केलेली आहे . 
मंजुर विकास योजना औरंगाबाद ( वाढीव क्षेत्र ) मध्ये फेरबदल प्रस्तावित 

आणि त्याअर्थी सदर फेरबदलासाठी म.प्रा.व न.र अधिनयिम , 
१ ९६६ चे कलम ३७ अन्वयेची कार्यवाही अनिवार्य असून ती औरंगाबाद 

महानगरपालिकेने करण्याचे ठरविले आहे. 
ज्याअर्थी शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना 

वरील फेरबदल औरंगाबाद शहराच्या विकास योजनाच्या भाग 
क्र.टि.पी.एस .३०८८ / ४५४/ सी.आर.५९ /८८ नवि -१२, दि .१५/१० / १९९ १ अन्वये 

नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेला असून,त्याची प्रत कार्यालयीन वेळेत 
औरंगाबाद शहराच्या मुळ हद्दीमधील नाविकास विभागची सुधारित व वाढीव नागरिकांच्या अवलोकनार्थ औरंगाबाद महानगरपालिका सहाय्यक संचालक 
हद्दीची विकास योजना मंजुर केलेली आहे. 

नगर रचना या विभागात खुला ठेवण्यात आलेला आहे . 
आणि ज्याअर्थी या मंजुर विकास योजनेमध्ये सर्व्हे क्रमांक २१६ , 

ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजप्रत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन 
२१७ व २१८ मौजे चिकलठाणा औरंगाबाद या शासकीय जमिनीचे क्षेत्रावर 

एकूण तीस (३०) दिवसांचे आत नागरिकांकडून उक्त फेरबदला बाबत प्राप्त 
आरक्षण क्रमांक ११ विटभट्टी ( Brick Kins ) हे आरक्षण प्रसावित झालेल्या लेखी सुचना व आक्षेप उत्क फेरबदल मंजुरीसाठी पाठवितांना 
करण्यात आलेले असून, यासाठीचे समुचित प्राधिकरण औरंगाबाद विचारात घेतल्या जातील . 
महानगरपालिका दर्शविलेले आहे. 

परिशिष्ठ 
आणि ज्याअर्थी ही मंजुर विकास योजना सुधारित करण्याची 
अ.क्र . ठराव क्र . व जमीनीचा 

नियोजीत बदल 
कार्यवाही महानगरपालिकेने हाती घेतेलेली असून स्द्यस्थितीत ही संपूर्ण 

दिनांक विद्यमान वापर मौजे चिकलठाणा येथील 
प्रकिया मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे . 

गट क्र . 
आणि ज्याअर्थि उक्त आरक्षणाच्या क्षेत्रापैकी गट क्रमांक २१८ 

०१ . ११११ विटभट्टी २१८ मधील १० हेक्टर ३६ 
मौजे चिकलठाणा औरंगाबाद ही जमीन एकूण क्षेत्र १० हेक्टर ३६ आर 
आर 
मधील जागा ही शासनाने रेशीम अंडीनिर्मीती केंद्र, जिल्हा रेशीम कार्यालय , दि.१८-०७-२०१९ ( Brick Kins ) रेशीम अंडी निर्मीती केंद्र, 

औरंगाबाद यांना मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे दि .१९ जुलै,२०१८ चे जिल्हा 
पत्र क्रमांक/ २०१८ / मशाका/ जमीन -२/ प्र.क्र ./ शाज./ कावि -९ ६० नुसार प्रदान 

रेशीम कार्यालया करीता बदल करणे . 
केली आहे . 

ठिकाण : / / २०२० 
आणि ज्याअर्थी औरंगाबाद महानगरपालिकेने दि .१८ /०७/ २०१ ९ दिनांक : - औरंगाबाद 
चे सर्वसाधरण सभेमधिल विषय क्रमांक ११११ वरील ठरावानुसार आरक्षण 

सहायक संचालक , नगररचना , 

महानगरपालिका , औरंगाबाद 
औ . भाग १ - अ -१४ 

५१ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, जून/ जुलै २५-१ , २०२० : आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


From: Asst.Director Town Planning 

Aurangabad Municipal Corporation 


Place :- Aurangabad 
Date : / 2020 

Asst.Director Town Planning 
Aurangabad Municipal Corporation 


२ 
सहायक संचालक , नगररचना , 

महानगरपालिका , औरंगाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम-३७ अन्वये 
मंजुर विकास योजना औरंगाबाद (वाढीव क्षेत्र) मध्ये फेरबदल प्रस्तावित 

करणे बाबत . 


Modification in th sanctioned Development Plan for 
Aurangabad (A.A ) u /s 37 of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

And whereas Government in U.D.Dept. Vide its 
notification no.TPS - 3088 / 454/CR- 59 / 88/ UD - 12.Dt.15/ 11 / 
1991 sanctioned the Dev. Plan for its additional area and 
revised for area included in No developmentzone ofsanc 
tioned developement plan . 

And whereas in this sanctioned Dev.Plan site 
no.11 , Brick kin is proposed on Government land bearing 
S.No.216 , 217 & 218 chikalthana with Aurangabad Mu 
nicipal Corporation as appropriate authority. 

And whereas Aurangabad Municipal Corporation 
has undertaken the process of revision of this sanctioned 
development Plan . At present the process for it is being 
challenged in the Hon . supreme Court . 

And whereas 10 Hectore - 36 Arc land of this 
site no.11 Brick kin bearing Gut No.218. Chikalthana is 
allotted by District Collector Aurangabad vide letter No./ 
2018/ Mashaka/ Jamin- 2/ C.R/ Govt.Land/ C.R- 960, Dated 19 
th July 2018 . 

And whereas Aurangabad municipal Corporation 
wide its General Body Meeting dt.18/ 07/ 2019 subject 
no. 1111had resolved to change use of 10 Gectore - 36 Arc 
land bearing GutNo.218 which is situated on site no. 11 
brick kin is to be shown as Reshim Andi Nirmiti Kendra , 
District Reshim Karyalya, Aurangabad . 

And therefore procedure u /s 37 M.R.T.P Act 1966 
is necessary for this modification and Aurangabad Mu 
nicipal Corporation has decided to act accordingly. 

Part plan of sanctioned Dev.plan showing such 
proposed modification in in pink colour is kept open for 
public in the office at Assistant Director of Town Plan 
ning, Aurangabad Municipal Corporation during Working 
hours on working days. 

Suggestions/Objections if any received within 30 
days from the publication of this notice in Government 
gazette will be considered while submitting this 
noticification to Government of sanction . 

ANNEXURE 
Sr.No Resolution Number Present Proposed Change 
& Date 

Land Use 
1.1111.Dt, 18/07/2019 Brick kin Land bearing 

Gut No.218 at 
Chikalthana andthe 
land of 10 
Hectore- 36Acr 
area situated at 
Gut No.218 is 
Proposed for 
Reshim Andi 
Nirmiti 
Kendra , 
District Reshim 
Karyalya ,Aurangabad . 


ज्याअर्थी शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना 
क्र.टि.पी.एस.३०८८ / ४५४/ सी.आर.५९ /८८ नवि-१२, दि .१५/ १०/ १ ९९ १ अन्वये 
औरंगाबाद शहराच्या मुळ हद्दीमधील नाविकास विभागची सुधारित व वाढीव 
हद्दीची विकास योजना मंजुर केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी या मंजुर विकास योजनेमध्ये सर्व्हे क्रमांक २१६, 
२१७ मौजे चिकलठाणा औरंगाबाद या शासकीय जमिनीचे क्षेत्रावर आरक्षण 
क्रमांक ११ विटभट्टी ( Brick Kins) हे आरक्षण प्रसावित करण्यात 
आलेले असून , यासाठीचे समुचित प्राधिकरण औरंगाबाद महानगरपालिका 
दर्शविलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी ही मंजुर विकास योजना सुधारित करण्याची 
कार्यवाही महानगरपालिकेने हाती घेतेलेली असून सद्यस्थितीत ही संपूर्ण 
प्रकिया मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे. 

आणि ज्याआर्थी उक्त आरक्षणाच्या क्षेत्रापैकी गट क्रमांक २१६ 
मधील ७.०७ हेक्टर व गट क्रमांक २१७ मधील ७.८ ९ हेक्टर क्षेत्र जिल्हा 
क्रिडा संकुल प्रकल्प , औरंगाबादसाठी देण्याची आहे . 

आणि ज्याअर्थी औरंगाबाद महानगरपालिकेने दि .१८ / ०७/ २०१ ९ 
चे सर्वसाधरण सभेमधिल विषय क्रमांक ११११ वरील ठरावानुसार आरक्षण 
क्रमांक ११ विटभट्टी ( Brick Kins ) आरक्षीत क्षेत्रौकी गट क्रमांक २१६ 
मधील ७.०७ हेक्टर व गट क्रमांक २१७ मधील ७.८ ९ हेक्टर क्षेत्र आरक्षणमुक्त 
करुण ते जिल्हा क्रिडा संकुल प्रकल्प , औरंगाबाद साठी मंजुर विकास 
योजनेतील आरक्षणात म.प्रा.व न.र अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मंजुरी प्रदान केलेली आहे . 

आणि त्याअर्थी सदर फेरबदलासाठी म.प्रा.व न.र अधिनयिम , 
१९ ६६ चे कलम ३७ अन्वयेची कार्यवाही अनिवार्य असून ती औरंगाबाद 
महानगरपालिकेने करण्याचे ठरविले आहे. 

वरील फेरबदल औरंगाबाद शहराच्या विकास योजनाच्या भाग 
नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेला असून,त्याची प्रत कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ औरंगाबाद महानगरपालिका सहाय्यक संचालक 
नगर रचना या विभागात खुला ठेवण्यात आलेला आहे . 

ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजप्रत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन 
एकूण तीस (३० ) दिवसांचे आत नागरिकांकडून उक्त फेरबदला बाबत प्राप्त 
झालेल्या लेखी सुचना व आक्षेप उत्क फेरबदल मंजुरीसाठी पाठवितांना 
विचारात घेतल्या जातील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जून/ जुलै २५-१ , २०२० : आषाढ ४-१० , शके १९ ४२ , 


५३ 


अ.क्र . ठराव क्र.व 

fettich 


परिशिष्ठ 
जमीनीचा 
विद्यमान वापर 


नियोजीत बदल 
मौजे चिकलठाणा येथील 


गट क्र . 


09 . 


११११ 


विटभटटी 


२१६ मधील ७.०७ हेक्टर 


व गट 


दि.१८-०७-२०१९ ( Brick Kins ) 
हेक्टर 


क्रमांक २१७ मधील ७.८ ९ 

क्षेत्र जिल्हा 


क्रिडा संकुल 


प्रकल्प औरंगाबादसाठी बदल 

करणे 
fachlud : 

/ / २०२० 
दिनांक : - औरंगाबाद 

सहायक संचालक , नगररचना , 
HE RISICHT, OG 


And whereas Aurangabad municipalCorporation 
wide its General Body Meeting dt. 18/07/2019 subject 
no.1111 had resolved to change use of 7.07 Hector land 
bearing Gut No.216 & 7.89 Hector land ofGut No.21 of 
site no.11 brick kin is to be shown as District Krida Sankul 
Prakalp ,Aurangabad . 

And therefore procedure u /s 37 M.R.T.P Act 1966 
is necessary for this modification and Aurangabad Mu 
nicipal Corporation has decided to act accordingly . 

Part plan of sanctioned Dev.plan showing such 
proposed modification in in pink colour is kept open for 
public in the office at Assistant Director of Town Plan 
ning, AurangabadMunicipal Corporation during Working 
hours on working days . 

Suggestions/Objections if any received within 30 
days from the publication of this notice in Government 
gazette will be considered while submitting this 
noticification to Government of sanction . 

ANNEXURE 
Sr.No Resolution Number Present Proposed Change 
& Date 

Land Use 
1 . 1111, D1.18/ 07/ 2019 Brick kin 

Part of Land 
Bearing area 
7.07 Hector & 
GutNo.216 
area 7.89 Hec 
tor & Gut 
No.217 , at 


From : Asst.Director Town Planning 
Aurangabad Municipal Corporation 


Modification in th sanctioned Development Plan for 
Aurangabad (A.A ) u /s 37 of 

Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 

And whereas Government in U.D.Dept. Vide its 
notification no. TPS -3088 / 454/CR - 59/ 88 /UD - 12 . Dt. 15 / 10 / 
1991 sanctioned the Dev. Plan for its additional area and 
revised for area included in No developmentzone ofsanc 
tioned developement plan . 

And whereas in this sanctioned Dev.Plan site 
no.11, Brick kin is proposed on Government land bearing 
S.No.216 , & 217 chikalthana , Aurangabad MunicipalCor 
poration as appropriate authority. 

And whereas Aurangabad Municipal Corporation 
has undertaken the process ofrevision of this sanctioned 
development Plan . At present the process for it is being 
challenged in the Hon . supreme Court . 

And Whereas 7.07 Hector ofGutNo.216 & 7.89 
Hector ofGut No.217 of this site no.11 Brick kin situated 
at Chikalthana re allotted to DistrictKrida Sankul Prakalp , 
Aurangabad . 


Chikalthana , 
Aurangabad is 
Pro posed for 
District 
Krida Sankul 
Pralkaip , 

Aurangabad . 
Place :- Aurangabad 
Date : //2020 

Asst.Director Town Planning 
Aurangabad Municipal Corporation 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


